RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


SANELE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ११ ९ ] ] 


शुक्रवार , ऑक्टोबर १ , २०२१ / आश्विन ९ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २७४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला , मंत्रालय , मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्रमांक एमपीआय .४०२१ / प्र.क्र .१४६ / पोल - १२. - ज्याअर्थी , निर्मल इन्फ्राहोम कार्पोरेशन लिमीटेड , रायपुर , छत्तीसगड , शाखा 
विक्रम प्लाझा , दुकान नं .१ , नडगिरी पेट्रोल पंपासमोर , विजापुर रोड , सोलापूर व एनआयसीएल इंडिया लिमिटेड , पालाश परिसर , नवदौर 
संचार कॉलनी , गुलमोहोर , भोपाळ , मध्य प्रदेश ( यात यापुढे " उक्त वित्तीय संस्था " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) आणि या वित्तीय 
संस्थेचे संचालक / भागीदार / प्रवर्तक , यांनी ठेवीदारांकडून स्विकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे , अशा 
तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , आरोपींविरुद्ध , विजापूर नाका पोलीस स्टेशन , सोलापूर शहर गु.र.नं .४६७ / २०१७ , भा.दं.वि. च्या कलम ४० ९ , 
४२० , १२० ब , ३४ आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ चे कलम ३ व ४ नुसार 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालकांकडून ठेवीदारांना त्यांच्या 
ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही म्हणून राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल 

आणि ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकांकडून 
त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 

त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महा .१६ ) 
( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम " असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) व कलम ५ व कलम 
८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 


( १ ) 


भाग चार - ब - २७४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , ऑक्टोबर ९ , २०२१ / आश्विन ९ , शके १ ९ ४३ 
( अ ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक / भागीदार / प्रवर्तक / व्यवस्थापक / 
कर्मचारी / कुटुंबीय व नातेवाईक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे , आणि 

( ब ) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक / भागीदार / प्रवर्तक / व्यवस्थापक / कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय / नातेवाईक 
यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , सोलापूर क्र .२ , सोलापूर यांची सक्षम प्राधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता न्यायालयात अर्ज दाखल करताना 
सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 

अनुसूची 
निर्मल इन्फ्राहोम कार्पोरेशन लिमीटेड , रायपुर , छत्तीसगड , शाखा सोलापूर व एनआयसीएल इंडिया लिमीटेड , गुलमोहोर , भोपाळ , 
मध्यप्रदेश या वित्तीय संस्थेचे संचालक / भागीदार / प्रवर्तक / व्यवस्थापक / कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय / नातेवाईक यांच्या नावे असलेल्या 
मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे 


स्थावर मालमत्ता : 


( १ ) वित्तीय आस्थापनेच्या स्थावर मालमत्तेचा तपशील 


अ . क्र . मालमत्ता धारकाचे नाव 


मालमत्तेचा प्रकार 


दस्त ऐवज क्रमांक 


गाव , तालुका , 


जिल्हा 


( १ ) 


१ . 


२ . 


मध्य प्रदेश . 


३ . 


भोपाल , 


मध्य प्रदेश . 


( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
NICL तर्फे हरीश 

मौजे लाडगांव , ता.श्रीरामपुर , जि.अहमदनगर , दस्त क्र .३११४ / २०१३ , सह दुय्यम 
अशोक शर्मा , महाराष्ट्र गट नं .१२७ / १ / १ , मधील १२० आर दि .१४ / ८ / २०१३ . निबंधक , वर्ग १ , 
संस्थापक व संचालक . NA जमीन . 

श्रीरामपूर , 
जि.अहमदनगर , 

महाराष्ट्र . 
NICL तर्फे हरीश 

ग्राम नामनपुर , ता.सतवास , जि.देवास , राज्य दस्त क्र .११२ / २०१३ , दुय्यम निबंधक , 
अशोक शर्मा . मध्य प्रदेश येथील सर्व्हे नं .२० / २ मधील २.०२ दि .७ / ५ / २०१३ . कन्नौद , जि.देवास , 

हेक्टर शेतजमीन . 
NICL तर्फे प्रबल सेंचुरी २१ मॉल , मिसरोद , भोपाळ , मध्य प्रदेश क्र .२६१४ / २ , 

दुय्यम निबंधक , 
प्रतापसिंह बदनसिंह येथील दुसऱ्या मजल्यावरील ऑफिस क्र . २०१ ग्रंथ क्र . ७०६ , 
यादव , संस्थापक व ई -०१ , एकूण ३६ ९ १ वर्ग फूट . 

दि .१५ / १ / २०१४ . 
संचालक . 
NICL तर्फे विवेक 

डंगानिया , ता.जि. रायपुर , छत्तीसगड येथील क्र .८२८६ / २०१३ , उप निबंधक , 
उत्तरायण एन्क्लेव , दुसरा मजला , खसरा दि .२८ / ३ / २०१३ . 

रायपुर , छत्तीसगड . 
नं .२३५ / ३१० / ५ मधील १ ९ ६० वर्ग फूट 

ऑफिस . 
NICL तर्फे विवेक 

ग्राम केशला , ता.तिल्दा , जि.रायपुर , छत्तीसगड दस्त क्र .४ ९ ७५ क / उप - पंजीयक 
येथील खसरा नंबर- २२६/२ , २२६/३ , २०१३ , 

( उप निबंधक ) , 
२२६/४ , २२६/५ , २४८/४ , २ ९ ५ / ४ मधील दि .२६ / ९ / २०१३ . 

तिल्दा , जि.रायपुर . 
एकूण २.०४४ हेक्टर बागायती शेतजमीन 
व खसरा नंबर २ ९ ६ / १ , २ ९ ६ / २ , २ ९ ६ / ३ , 
२ ९९ / १ , २ ९९ / २ , २ ९९ / ३ , ३०० मधील 
३.५८५ हेक्टर कोरडवाहू शेतजमीन अशी 
एकूण ५.६२८ हेक्टर शेतजमीन . 


४ . 


व्ही . माथुर . 


५ . 


व्ही . माथुर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , ऑक्टोबर ९ , २०२१ / आश्विन ९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


( १ ) 


६ . 


( २ ) 
NICL तर्फे हरिष 
अशोक शर्मा . 


( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
ग्राम खरोरा , ता . तिल्दा , जि.रायपुर , छत्तीसगड दस्त क्र .१६०६ / २०१३ , सह दुय्यम 
येथील खसरा नंबर ४०७/४ , ४०७/५ , 

दि .८ / १ / २०१३ . निबंधक , वर्ग १ , 
४१६/१ , मधील ०.८३४ हेक्टर शेतजमीन 

तिल्दा नेवरा , 


जि.रायपुर . 


७ . 


अभिषेक सिंह 
आनंदसिंह चौहान . 


दुय्यम निबंधक , 
मथुरा प्रथम , राज्य 
उत्तर प्रदेश . 


ग्राम जैत , ता.जि. मथुरा , राज्य उत्तर प्रदेश , क्र .२४७ / २०१३ , 
येथील चक नंबर ११६ ९ गाटा नं .७१ ९ मधील दि .४ / १ / २०१३ . 
०.८६८ हेक्टर व गाटा नंबर ७२० मधील 
०.१२३ हेक्टर अशी एकूण ०.९९ १ हेक्टर 
शेतजमीन 
ग्राम जैत , ता.जि. मथुरा , राज्य उत्तर प्रदेश , क्र .१४१२३ / २०१३ , 
येथील चक नंबर ९ ७३ गाटा नं . ७२१/२ 

दि .३० / ७ / २०१३ . 
मधील ०.०२६ हेक्टर व गाटा नंबर ७२२ 
मधील १.८८१ हेक्टर अशी एकूण १.९ ०७ 
हेक्टर शेतजमीन . 


८ . 


अभिषेक सिंह 
आनंदसिंह चौहान . 


दुय्यम निबंधक , 
मथुरा प्रथम , राज्य 
उत्तर प्रदेश . 


( २ ) एमपीआयडी कायदा कलम ८ प्रमाणे ( त्रयस्थ व्यक्तींना विक्री केलेली खालील मालमत्ता संरक्षित केली आहे . ) 


अ . क्र . मालमत्ता धारकाचे नाव 


मालमत्तेचा प्रकार 


दस्त ऐवज क्रमांक 


गाव , तालुका , 

जिल्हा 


( १ ) 


( ५ ) 


९ . 


सह दुय्यम निबंधक , 
वर्ग १ , पाथर्डी , 


( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री.भागीरथ भगवान मौजे अकोले , ता . पाथर्डी , जि.अहमदनगर क्र .२४४ / २०१६ , 
कटके , मु.पो. येथील गट नं .१२ मधील ५.३ ९ हेक्टर दि .२ ९ / १ / २०१६ . 
साकेगाव , ता.पाथर्डी , शेतजमीन . 
जि.अहमदनगर . 
श्री . योगेश छगनराव 

मौजे शेकटे , ता . पाथर्डी , जि.अहमदनगर येथील क्र .२४५ / २०१६ , 
कदम , मोहरी , ता.पाथर्डी , गट नं .६१५ मधील १.९ ८ हेक्टर शेतजमीन . दि .२ ९ / १ / २०१६ . 
जि.अहमदनगर . 


जि.अहमदनगर , 


महाराष्ट्र . 


१० . 


सह दुय्यम निबंधक , 


वर्ग १ , पाथर्डी , 
जि.अहमदनगर , 


महाराष्ट्र . 


११ . 


सह दुय्यम निबंधक , 


वर्ग २ , बीड , 


महाराष्ट्र . 


श्री . अंगद शिवाजी कसबे बीड तरफ बोबडे नगर परिषद हद्दीबाहेर क्र .२१० ९ / २०१७ , 
गोलेकर , मु.पो.खर्डा , सर्वे नंबर १ ९ ३ मधील नवगण प्लाझा , दि .१३ / ७ / २०१७ . 
ता.जामखेड , जि . जालना रोड , बीड या इमारतीतील पहिल्या 
अहमदनगर . 

मजल्यावरील ऑफिस गाळा नंबर ९ . 

एकूण क्षेत्रफळ १०८४ वर्ग फूट . 
१ ) श्री . विलास ज्ञानोबा कसबे बीड तरफ बोबडे नगर परिषद हद्दीबाहेर क्र .३४२ ९ / २०१७ , 
नाईकवाडे , रा . जेबा सर्व्हे नंबर १ ९ ३ मधील नवगण प्लाझा , 

, 

दि .१५ / ११ / २०१७ . 
पिंपरी , ता.जि.बीड , जालना रोड , बीड या इमारतीतील पहिल्या 
२ ) श्री.संजय साहेबराव मजल्यावरील ऑफिस गाळा नंबर १० . 
झेंडे , रा . ज्ञानेश्वर नगर , एकूण क्षेत्रफळ १०१ ९ वर्ग फूट . 
बीड . 


१२ . 


सह दुय्यम निबंधक , 
वर्ग २ , जि.बीड . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , ऑक्टोबर ९ , २०२१ / आश्विन ९ , शके १ ९ ४३ 


( ३ ) बँक खात्यांबाबत तपशील : 


अ.क्र . 


खातेदाराचे नाव 


खाते क्रमांक 


शिल्लक रक्कम रुपये 


बँकेचे नाव व शाखा 

क्रमांक 


( १ ) 


( ५ ) 


१ . 


७६,८३७ 


( २ ) 
बँक ऑफ इंडिया , 
भोपाळ . 
बळीराजा मल्टीस्टेट 
को - ऑप क्रेडिट 
सोसायटी लि . , परळी , 
जि.बीड . 


( ३ ) 

( ४ ) 
निर्मल इन्फ्राहोम कॉर्पोरेशन लिमिटेड , ९ ०० ९ २०११००००२ ९ ० 
भोपाळ . 
निर्मल इन्फ्राहोम कॉर्पोरेशन लिमीटेड , चालू खाते क्र .२६ 
भोपाळ . 


२ . 


१ ९ , ९ ३३ 


एकूण ९ ६,७७० 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय सक्सेना , 
शासनाचे प्रधान सचिव ( गृह विशेष ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , ऑक्टोबर ९ , २०२१ / आश्विन ९ , शके १ ९ ४३ 

५ 
HOME DEPARTMENT 
Second floor , Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Square , 
Mumbai 400 032 , Dated 29th September 2021 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ) ACT , 1999 . 

No. MPI - 4021 / C.R.146 / Pol - 12 , —Whereas complaints have been received from number of 
depositors against ( 1 ) Nirmal Infrahome Corporation Ltd. Raipur , Chhattisgarh , Branch - Vikram 
Plaza , Shop No.1 , Opposite Nadgiri petrol pump , Vijapur Road , Solapur ( 2 ) NICL India Ltd , Palash 
area , Nav Dour Sanchar Colony , Gulmohor , Bhopal , Madhya Pradesh ( hereinafter referred to " as 
the said Financial Establishments ” ) and so also Directors / Promoters / Partners of the said Financial 
Establishments complaining that they have defaulted to return the said deposits made by the 
depositors after maturity ; 

And whereas , an offence has been registered against the accused at Vijapur Naka Police Station , 
Solapur City vide CR No. 467/2017 , under sections 409 , 420 , 120 B , 34 of IPC read with section 
3 and 4 of MPID Act , 1999 ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and 
their Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has 
to protect the interest of depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishments and their Directors from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishments ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 , section 5 & 
section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment ) Act , 
1999 ( Mah . XVI of 2000 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) the Government of Maharashtra 
hereby ; 

( a ) attaches the properties of the said Financial Establishments and properties in the 
name of their Directors / Promoters / Partners , Managers , Employees and their relatives as 
specified in the Schedule ; and 

( 6 ) appoints the Sub Divisional Officer , Solapur No.2 , Solapur to be the Competent 
Authority to exercise control over the properties attached of the said Financial Establishments 
and their Directors / Promoters / Partners , Managers , Employees and their relatives . 

The Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render necessary 
assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court . 

SCHEDULE 
The list of properties of Directors / Promoters / Partners / Managers , Employees and their 
relatives of M / s . Nirmal Infrahome Corporation Ltd. Raipur , Chhattisgarh , Branch - Solapur and 
NICL India Ltd , Bhopal , Madhya Pradesh . 
Immovable Property : 

( 1 ) Details of property of Financial Establishments : 


Name of Owner 


Sr. 
No. 


Type of Property 


Document No. 


Ragistration Office 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


Harish Ashok 
Sharma on behalf 
of NICL 


A / P Ladgaon , Tal - Shrirampur , 
Dist . Ahmadnagar , 
Maharashtra , 120 Aar NA Land 
in Gat No.127 / 1 / 1 . 


Deed No.3114 / 2013 Asst . Sub 
Dt 14/08/2013 Registrar , Class I , 

Shrirampur , 
Dist- Ahmadnagar , 
Maharashtra . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , ऑक्टोबर ९ , २०२१ / आश्विन ९ , शके १ ९ ४३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


2 . 


Harish Ashok 
Sharma on behalf 
of NICL 


Deed No.112 / 2013 
Dt.07 / 05 / 2013 . 


Gram - Namanpur , Tal- Satavas , 
Dist- Devaas , MP , 2.02 Hector 
Agriculture Land in Survey No. 
20/2 . 


Sub Registrar , 
Kannod , Dist 
Devaas , Madhya 
Pradesh 


3 . 


Prabal Pratap 

Office No. 201 ( E - 1 ) , Measuring 
Singh Badan Singh 3691 Sq . ft . in Century 21 Mall , 
Yadav on behalf of Misrod , Bhopal , MP 
NICL 


Deed No.2614 / 2 , 
Granth No.706 , 
Dt.15 / 01 / 2014 


Sub Registrar , 
Bhopal , Madhya 
Pradesh 


4 . 


Vivek V Mathur on 
behalf of NICL 


Office in Uttarayan Enclave 
Building , Second Floor , 1960 
Sq.Ft. , Dangania , Tal & Dist . 
Raipur , Chhattisgarh . Khasara 
No.235 / 310 / 5 


Deed No.8286 / 2013 , Deputy Registrar , 
Dt 28/03/2013 Raipur , 

Chhattisgarh 


5 . 


Vivek V Mathur on 
behalf of NICL 


Deed No.4975 
C / 2013 
Dt.26 / 09 / 2013 , 


Deputy Registrar , 
Tilda , Dist Raipur , 
Chhattisgarh 


Agriculture Land total 
measuring 5.628 Hector at 
Gram Keshala , Tal - Tilda , Dist 
- Raipur , Chhattisgarh , Khasara 
No.226 / 2 , 226/3 , 226/4 , 226/5 , 
248/4 , 295/4 , 296/1 , 296/2 , 296/3 , 
299/1 , 299/2 , 299/3 , 300 


6 . 


Harish Ashok 
Sharma on behalf 
of NICL 


Agriculture Land total 
measuring 0.834 Hector at 
Gram Kharora , Tal - Tilda , Dist . 
Raipur , Chhattisgarh , Khasara 
No.407 / 4 , 407/5 , 416/1 


Deed No.1606 / 2013 Asst . Sub 
Dt.08 / 01 / 2013 , Registrar , Class - I , 

Tilda Nevra , 
Dist Raipur , 
Chhattisgarh 


7 . 


Deed No.247 / 2013 
Dt.04 / 01 / 2013 , 


Abhishek Singh Agriculture Land in Chak 
Anand Singh No.1169 , Gata No. 719 & 720 , 
Chouhan on behalf total measuring 0.991 Hector at 
of NICL 

Gram Jait , Tal & Dist Mathura , 
UP . 


Sub Registrar , 
Mathura Pratham , 
Uttar Pradesh 


8 . 


Abhishek Singh Agriculture Land in Chak 
Anand Singh No.973 , Gata No.721 / 2 & Gata 
Chouhan on behalf No.722 total measuring 1.907 
of NICL 

Hector , at Gram Jait , Tal & Dist 
Mathura , Uttar Pradesh 


Deed No.14123 / 2013 Sub Registrar , 
Dt 30/07/2013 Mathura Pratham , 

Uttar Pradesh 


( 2 ) Attached properties which were sold to Third party as per section 8 of MPID Act , 1999 . 


Sr. 
No. 


Name of Property 

Holder 


Type of Property 


Deed No. , 


Village , Taluka , 

District 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


9 . 


Bhagirath 
Bhagwan Katake , 
A / P- Sakegaon , 
Tal - Pathardi , 
Dist- Ahmadnagar , 
Maharashtra 


5.39 Hector Agriculture Land in Deed No.244 / 2016 
Gat No.12 at Akole , Tal Pathardi , Dt.29 / 01 / 2016 
Dist Ahmadnagar , Maharashtra . 


Asst . Sub 
Registrar , Class - I , 
Pathardi , Dist 
Ahmadnagar , 
Maharashtra . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , ऑक्टोबर ९ , २०२१ / आश्विन ९ , शके १ ९ ४३ 


७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


10 . 


Deed No. 245/2016 
Dt 29/01/2017 


Yogesh Chhaganrao 1.98 Hector Agriculture Land 
Kadam A / P 

in Gat No.615 , Shekate , Tal 
- Mohari , Tal - Pathardi , Dist - Ahmadnagar , 
Pathardi , Dist Maharashtra . 
Ahmadnagar , 
Maharashtra . 


Asst . Sub 
Registrar , Class- I , 
Pathardi , Dist 
Ahemadnagar , 
Maharashtra . 


11 . 


Angad Shivaji 
Golekar , At - Post 
Kharada , Tal 
Jamkhed , Dist 
Ahmadnagar , 
Maharashtra . 


1084 Sq.Ft. Office No.9 in 

Deed No.2109 / 2017 Asst.Sub Registrar , 
Navgan Plaza Building in Survey Dt . 13/07/2017 , Class II , Beed , 
No.193 at Kasabe Beed , Jalna 

Maharashtra . 
Road , Beed , Maharashtra . 


> 


12 . 


1019 Sq.Ft. Office No.10 in Deed No.3429 / 2017 Asst . Sub 
Navgan Plaza Building in Survey Dt . 15/11/2017 , Registrar , Class II , 
No.193 at Kasabe Beed , Jalna 

Beed , Maharashtra . 
Road , Beed , Maharashtra . 


1 ) Vilas Dnyonoba 
Naikwade A / P - 
Jeba - Pimpari , Tal 
& Dist - Beed . 
( 2 ) Sanjay Sahebrao 
Zende At - Post 
Dnyaneshwar 
Nagar , Beed , 
Maharashtra . 


( A ) Bank Account Details : 


Bank account details of M / s . Nirmal Infrahome Corporation Ltd. Raipur , Chhattisgarh and 
M / s . NICL India Ltd , Bhopal , Madhya Pradesh : 


Bank Name & Branch 


Account number 


Balance 


Sr. 
No. 


Name of Account 

holder 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


900920110000290 76,837 / 


Bank of India , Bhopal , M.P. Nirmal Infrahome 

Corporation Ltd. 

Bhopal 
Baliraja Multistate Co - Operative Nirmal Infrahome 
Credit Soc . Ltd. Parali , Dist- Corporation Ltd. 
Beed , Maharashtra 

Bhopal 


2 . 


Current Account 
No.26 


19,933 / 


Total 96,770 / 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


SANJAY SAXENA , 
Principal Secretary ( Home Special ) 

to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


